वाचा: 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
येवला हाहराच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-नगरो-२०२४/प्र.क्र.७८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० फेब्रुवारी, २०२४ 


. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: ART २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 


दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 


. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 


दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१७. 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०७, 


दिनांक २९ जून, २०२२. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: नगरो-२०२३/प्र.क्र.२१३/नवि-३३, 


दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३. 


. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०२०/प्र.क्र.१९/नवि-३३, 


दिनांक १३ एप्रिल, २०२२. 


. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र.नपप्रस/नगरोत्थान/येवला नपा भु.ग.प्रस्ताव 


/प्र.क्र./२०२३/का.७/६४१८, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत गठीत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण 


समितीच्या दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


१०.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक यांचे पत्र क्र: मजीप्रा/ नाशिक/ चिशा/ 


३१८/२०२४, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२४. 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
राबविण्यात येत आहे. 


०२. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत येवला नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास 


संदर्भाधीन क्रमांक ७ मधीळ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, 
दरम्यानच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने त्यांची दरसूची सुधारीत केल्याने सदर प्रकल्पाचा 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.७८/नवि-३३ 

मान्यतेकरिता सादर करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक ०४ 
डिसेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार व संदर्भाधीन क्रमांक १० अन्वये या 
प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग यांनी सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिली 
आहे. त्यास अनुसरून संदर्भाधीन क्रमांक ७ अन्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करुन 
संदर्भाधीन क्रमांक १० अन्वये देण्यात आलेल्या सुधारीत तांत्रिक मान्यतेनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या येवला नगरपरिषदेच्या 
मलनिःस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक ७ अन्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करुन 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संदर्भाधीन क्र. १० येथील ३१ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या 
तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


न Name of Sub Work pone 
No. Rs. 
1__| Working survey 1287094 
2 | Conveyance of Waste Water (Branch Sewers) Total Length = 54.443 KM. 
a) Branch sewer For District No I (Length 12.311 Km) 88430287 
b) Branch sewer For District No II (Length 11.384 Km) 101568106 
८) Branch sewer For District No III (Length 13.917 Km) 90741325 
d) Branch sewer For District No VI (Length 10.856 Km) 79775254 
e) Branch sewer For District No V (Length 5.975 Km) 51484317 
3__| Conveyance of Waste Water (Trunk Main) Total Length = 5.715 KM. 
a) Trunk Main For District No. I (Length 0.21 Km) 3143352 
b) Trunk Main For District No. II (Length 0.81 Km) 4521202 
c) Trunk Main For District No. III (Length 1.80 Km) 15188302 
d) Trunk Main For District No. [V (Length 1.98 Km) 29221343 
e) Trunk Main For District No. V (Length 0.915 Km) 14262344 


4 | Design and Constructions of Pumping Stations 


a) Receiving Chamber & Pumping Station No. 1 (Adgaon Chothave; Yeola S. No. 


56/1) 665365 
b) Pumping Station No. 1 @ Adgaon Chothawe 13324752 
c) Receiving Chamber @ Pumping Station No. 2 (Angangaon Rive Near Paregaon 
Shi S 702950 
hiv Road, Survey No.) 
d) Pumping Station No. 2 @ Angangaon Rive Near Paregaon Shiv Road, 10226720 
Paregaon 
5 _| Electrical & Mechanical Works 
a) Pumping Machinery @ Pumping Station No. | (Adgaon Chothave; Yeola S.No. 
_ 56/1) 11199433 
b) Pumping Machinery @ Pumping Station No. 2 (Angangaon River Near 
Shi 5011118 
Paregaon Shiv Road, Paregaon) 
| 6 | Constructions of Rising Mains 
a) Rising Main 500 mm dia. D.I. K9 Class Pipe (Length 120 RMT.) 2294182 
b) Rising Main 250 mm dia. D.I. K9 Class Pipe (Length 1700 RMT.) 7883090 
7 | Sewerage Treatment Plant 
a) Sewerage Treatment Plant 7.5 MLD @ Adgaon Chothave 115618275 
| 8 | Miscellaneous Works 
a) Chainlink Fencing, Supplying of mobile Van for flushing the Sewerage (Jetting 14792680 


Machine) 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.७८/नवि-३३ 


at Name of Sub Work कोणा पता 
No. Rs. 
b) Road/Railway Crossing for Branch Sewer, Trunk Main & Rising Main etc. by 21915240 
Push Through Method 
८) Provision for Permissions of Crossings (PWD Road, Railway, National 10500000 
Highway etc.) 
| 9 | Trial Run 1565602 
Total 695322333 
18% GST 125158020 
Total Gross Cost 820480353 
Say Rs 82.05 Cr. 
कार्यादेश 
eee wees दिनांका 
ल पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ 
महिने 
०२. येवला नगरपरिषदेच्या मलनिःस्सारण प्रकल्प वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय ज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ नागरी स्थानिक योजनेची ् ] 
न ie अनुदान संस्थेचा सहभाग 
क्र. | स्वराज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या ती या 
(प्रकल्प किंमतीच्या ८५%) (प्रकल्प किंमतीच्या १५%) 
a २ 3 to} पु 
eee रु. ८२.०५ रु.६९.७४ रु. १२.३१ 
™ वला नगरपारषद 
कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार येवला नगरपरिषदेच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास 


खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन येवला नगरपरिषदेमार्फत करणेत यावे. 


२. सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PCM) नेमण्यासाठी संदर्भाधिन क्र. ६ नुसार 


कार्यवाही करावी. 


३. सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) संबंधित सल्लागारास 
स्वनिधीतून प्रदान करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. त्याबाबत आवश्‍यक ठराव 
नगरपरिषदेने करावा. 

४. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 

निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व वैकल्पिक सुधारणा 

(Rot) पूर्ण करणे आवश्यक राहिल. त्यापैकी ८० टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या 

वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.७८/नवि-३३ 


1) 


बंधनकारक सुधारणा:- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे 


अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


ID) 


क) 


. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे 


आवर्यक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुर्नमुल्यांकन झाले 


नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक 
राहिल. 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 
तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे बंधनकारक 
राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 


पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील वर्षात 
सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आव्यक राहील. 
वैकल्पिक सुधारणा :- 


| मलनिःस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील 


सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा Bader त्यांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य जलसंचय 
करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखा परिक्षण (वॉटर ऑडीट) करुन 


घ्यावे. जल लेखा परिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित 
कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती :- 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता 


दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial Closure 
Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर 
प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा निधी 


वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र 
निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे 
अनिवार्य राहील. 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.७८/नवि-३३ 


SHERI Gar जत HRT MeMaTeM eT वजप्रकलाताव eateeaTEN PT 


३. 


उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या १४ व्या 
वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी 
सांगड (Convergence) घालणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी 
चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिऱ्याची रक्कम अशा एकत्रित 
रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत 
शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसर्‍या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद 


प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय 
यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस राज्य 


शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये 
राज्य शासनाच्या हिळऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने Caesarea रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अज्ञा योजनेत स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने मंजूर 


केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी 
वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशा प्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी 
किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली 
जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


नः 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या कालावधीत 
निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या दिवसापूर्वी कामाचा 
प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा येवला नगरपरिषद 
आहे. त्यामुळे, या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, येवला 
नगरपरिषद यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील 


सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा प्रकल्पासाठी 


मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्यक राहील. 


. सदर मलनिःस्सारण प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 


परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कालमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.७८/नवि-३३ 


६. 


सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या पाईप्स 
इत्यादी वस्तुंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला Sarasa स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या पाईप्सची खरेदी 


करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


. सदर प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०२२ 


रोजीच्या भावभिन्नता व विशोष मदतीबाबतच्या शासन निर्णयातील आवश्‍यक तरतूदींचा समावेश 
करण्यात यावा. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापुर्वी सदर प्रकल्पातील सर्व उपांगासाठी आवश्‍यक 


जागा नगरपरिषदेच्या नावावर व ताब्यात असल्याची खातरजमा मुख्याधिकारी, येवला 
नगरपरिषद यांनी करावी. तसेचस्वहिऱ्याचा निधी उपलब्ध असल्याची खातरजमा करूनच , 
निविदा प्रक्रिया राबवावी 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


© महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध 


टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षण” (थर्ड पार्टी Cotten ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी:- 


शि; 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी "राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून” 
तसेच “हुडको” (HUDCO), “मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), 
“महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन 
मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आव्यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर 


प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात येईल. तसेच 
शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे बंधनकारक 
राहील. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 


शः 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत 
आवर्यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर 
प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


पृष्ठछपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.७८/नवि-३३ 


ह) 


२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार 
नाही. 

इतर बंधनकारक अटी व शर्ती :- 

१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 

२. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

३. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०२२०१५४७१९९५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 
CHANDRAKANT 
ANDGE 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्राळय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग. 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नाशिक. 

. मुख्याधिकारी, येवला नगरपरिषद, येवला. 

१५. 


निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठछपैकी७ 


